विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील 
नवीन व विस्तारिकरणाच्या वस्रोद्योग 
घटाकांना Io टक्के भांडवली सवलत 


वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक बैठक - २०१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१२ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.२/टेक्स-२, 

दिनांक १ मार्च, २०१२ 

२. शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक, दिनांक १२ मार्च, २०१२ आणि दि.१९ जुले, २०१२. 

३. शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण- २०१२/प्र.क्र.१७८/टेक्स-२, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१२ 

४. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 

५. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचीपत्रे. 

६. वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 

७. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दिनांक १०मे, २०१६. 

८. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३ दि.०२/०४/२०१८ 

प्रस्तावना :- 


वरील संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथीळ दिनांक १ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
राज्याच्या नवीन daar धोरणा अंतर्गत विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व 
विस्तारिकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटाकांना १० टक्के भांडवली सवलत देण्याची योजना सुरू करण्यात आली 
आहे. सदर योजनेअंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील विवरणपत्रातीळ वस्त्रोद्योग 
घटकास १० टक्के भांडवली सवलत वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन 
व विस्तारीकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटकास १०% भांडवली सवलत योजनेअंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील विवरणपत्रातील TANT घटकांना एकूण रु.३,५५,७५,०००/- (अक्षरी रूपये तीन 
कोटी पंचावन्न लाख पंच्यात्तर हजार रुपये मात्र) इतकी रक्‍कम 90% भांडवळी सवलतीपोटी मंजूर करुन 
वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक - २०१७/प्र.क्र.९८४/टेक्स-५ 


२. सदरहू वस्रोद्योग घटकांना वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात seal रक्‍कम योजनेच्या 
दिश्ानिर्देशानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर 
R.1.G.S. द्वारे वितरीत करण्यात यावी. 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली भांडवली सवलतीची रक्‍कम रु. ३,५५,७५,०००/- परिशिष्ट अ 
मधील बँकांनी या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ”मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या 
कर्ज खात्यात जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
४. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री.र.गं.बोडडू, कार्यासन अधिकारी eres, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. 
दा.अं.कुलकर्णी,उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम 
ater व लेखाअधिकारी,कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती उपरोक्त बँकेस वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, 
विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र मधीळ नवीन THM घटकांना १०% भांडवली अर्थसहाय्य(कार्यक्रम) ३३, 
अर्थसहाय्य(२८५१ ५९९९) " या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ 
अन्वये, ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परीपत्रकातील परिछेद ६ ते १० पैकी ६ अ,२,७ (१(आ)(आ), ७(२),७(३), ७(४,७(५),७(६),७(७),७(८),७(९)या 
प्रकरणी लागु नाही. तसेच या परिपत्रकातील परिछेद ६ब, ६क,८ व ९ ची या प्रकरणी लागु असलेल्या 
अटींची तसेच या परिपत्रका सोबतच्यापरिशिष्ठ मधील तपासणी सूचीप्रमाणे(अनुक्रमांक ८) सर्व बाबींची 
सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
या शासन परिपत्रकातील परि.४ नुसार या योजनेखाली वितरीत करण्यात येणारा निधी, ७० % च्या 
मर्यादेत खर्च करण्यात येत आहे. व योजनेखाली निधी वितरीत करतांना परि. ५ नुसार करतांना कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
७. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.१,२,५,६,७ सदर योजना ही नियमित राज्य योजनांतर्गत योजना असल्याने व 
“अर्थसहाय्य” या शिर्षाखाली अर्थसहाय्य वितरण असल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आवर्यकता नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक - २०१७/प्र.क्र.९८४/टेक्स-५ 


८. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.३व ४ योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्ती मध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीची आवऱ्यकता नाही. 

९. वित्त विभाग परीपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या परिशिष्ट- 
अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील तपासनी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची पुर्तता होत 
आहे.सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधीलअनु.क्र.१-९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे :- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- 

" मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी 
संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र मधील नवीन 
TAT घटकांना १०% भांडवली अर्थसहाय्य(कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य(२८५१ ५९९९) "या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षासाठी रू. ३२००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधील शिल्लक निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 


(रुपये लाख) 
।_१. | सन २०१८-१९ साठीअर्थसंकल्पियतरतूद 3200,00 
२. | वित्त विभागाच्या आदेशा नुसार खर्चासाठी ७० टक्के उपलब्ध निधी २२४०.०० 
३. | चालू आर्थिक वर्षात यापूर्वी वितरित/खर्च झालेला निधी ५५७.९७ 
४. | खर्चासाठी उपलब्ध असलेला शिल्लक निधी (क्र. २-३) १६८२.०२३ 
५. | याशासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी ३५५.७५ 
६. | शिल्लक निधी १३२६.२८ 


३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय 
४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे,त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रलंबित नाही. 
५)स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 
६)वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे:-लागू नाही. 
७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 
८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत 
करण्यापुर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा काढावेत :- लागू नाही. 

पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक - २०१७/प्र.क्र.९८४/टेक्स-५ 


९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :-लागू नाही. 
qo, शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक 2 एप्रिल,२०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.८ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची पुर्तता होत 
आहे.सदर परीपत्रका सोबतच्या परिशिष्ठातील अनु.क्र.८ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे :- 


१ योजनेस प्रशासकिय मान्यता - शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण- 
२०१२/ प्र.क्र.१/टेक्स-२, दिनांक १ मार्च, २०१२ नुसार योजनेस प्रशासकिय मान्यता आहे. 
२) निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे.- शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता होत आहे. 
३)  यापूर्वीवितरीत केलेल्या ७५% निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र- संबंधित वस््रोद्योग घटकांना 
यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र घेण्यात आळे आहे 
४) यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक / महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत:- सद्य:स्थितीत नाहीत 
५ निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे :- सदर योजने अंतर्गत योजनेतील 
तरतुदीनूसार निधी बँकांच्या खात्यात जमा होऊन तदनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. 
६) वस्तु खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी केलेल्या san वस्तुंची नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये 
घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र:-लागू नाही. 
७ यामधून खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयके 
अदा केले जाणार आहे. :- लागू नाही. 
८) आव्यक त्या ठिकाणी आदीवासी सामाजिक न्याय यांची निधी वितरणास सहमती आहे :-लागू 
नाही. 
९) प्रस्तूत योजनेत संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही कुठलेही देयक प्रलंबित नाही. 
१० निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार आहे - होय. 


११. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या दि.१७-०२-२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या 
बैठकीत वस्ोद्योग प्रकल्पांच्या दाव्यांस मिळालेल्या मान्यतेनुसार तसेच संदर्भ क्र. ८ येथील शासन 
निर्णयांन्वये खर्चास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक - २०१७/प्र.क्र.९८४/टेक्स-५ 


१२ सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥8॥99॥9.9०४५.॥)या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१२१७२६५१६२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ashish Anaclet Lopes 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
A h h Operation Marketing And Textiles Department, 
S 7 | S 7 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=97c1663938db95bf4b157b5906fb45b1 7fdf64e8d 
b800c9618de046d6e51497c, 


serialNumber=4c69f8b7f1 3f76b97aa93b0d155291c61823 
al a C et O p e S c6e1d678a555f6eb04d1a38750cf, cn=Ashish Anaclet 

Lopes 

Date: 2018.04.12 17:30:49 +05'30' 


(आशिष लोपिस) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

. सचिव (वस्त्रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

. संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 

९. 


उप सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 


qo, अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रवर्तक, परिशिष्ट अ मधील TAIT घटक (ई-मेल व्दारे) 

१३. परिशिष्ट अ मधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 

१४. निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक - २०१७/प्र.क्र.९८४/टेक्स-५ 


शासन निर्णय, क्रमांक: बैठक - २०१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-५ दि. १२ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र 
परिशिष्ट-अ 


Bank of 
Maharashtra 


Account TUFS SUBSIDY 
Nae MAHARASHTRA Account Number 60124514747 


IFSC Code | MAHB0000002 Total Subsidy Amount Rs. 88.56 
In Lacs 


M/S. RAYMOND UCO DENIM PRIVATE 


1 D/2014/10008 LIMITED 


Bank Name 


State Bank of 
India 


TUFS SUBSIDY (MAHARASHTRA 
GOVERNMENT) 


FE Total Subsidy 
IFSC Code | SBIN0011688 ‘Krone Re आ वी 


Unit Details 


TUFS SUBSIDY REMITTANCE 
ACCOUNT 


Total Subsidy Amount 
IFSC Code BARBOBANEAS Rs. In Lacs 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


Account Number 29040200000009 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक - २०१७/प्र.क्र.९८४/टेक्स-५ 


Unit Details 


SHRI GAJANAN AGRO 
1 2014/0/00137 INDUSTRIES 


Account TUF SUBSIDY RECEIVED FROM 
Name GOVT. OF MAHARASHTRA 


Total Subsidy 
IFSC Code | BKIDO0000001 Amount Rs. In 
Lacs 


Unit Details 


Account Number 000120110000813 


Wi 


Janta Sahakari Bank Ltd 


Bank Name 
Pune 


Janta Sahakari Bank 
Ltd Pune 


IFSC Code | JSBP0000046 Total Subsidy Amount 
Rs. In Lacs 


Unit Details 


YOGANAND GINNING AND PRESSING 
D/2017/10024 FACTORY 


Total Capital Subsidy GR Amount Rs. In lacs:355.75 


Account Number 46258400000000 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


